सांस्कृतिक कार्य संचालनालय या 
कार्यालयातील पदोन्नतीसाठी (वर्ग अ) विभागीय 
पदोन्नती समितीची स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.३९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जुलै, २०२१ 


वाचा - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१८/ 
प्र.क्र. १५९/कार्यासन १२, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/ ९५६, 
दिनांक ४ जून, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या क्षेत्रीय 
कार्यालयातील गट-अ संवर्गातील पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील गट-अ 
संवर्गातील पदोन्नतीबाबत उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णय दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये 
खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग अध्यक्ष 
२. उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३. मागास प्रवर्गातील अधिकारी सदस्य 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


२. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8१0॥/99॥॥9.0०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०७०९१२३३४१७२२३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Ramrao 
Thorat 


(विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे स्वीय सहाय्यक 


शासन आदेशा HATH: संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.३९/सां.का.४ 


२. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


